अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील लिपीक-टंकलेखक, 
अन्वेषक व सांख्यिकी सहायक यांच्या विभागीय प्रशिक्षण व परिक्षा 
यांसाठी नियुक्त व्याख्याते, प्राश्रिक, परिक्षक, प्रशासकीय नियंत्रक 
अधिकारी, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व गट-ड चे कर्मचारी यांच्या 
मानधनाचे सुधारीत दर निश्चित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:परिक्षा-२०२४/प्र.क्र.०१/का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १०मे, २०२४ 


संदर्भ - १) नियोजन विभाग, अधिसूचना क्र.डीईएक्स-३७९९/प्र.क्र.४५ (१)/का.१४२६, दि.१०/३/२००६. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिक्षा-१०१८/प्र.क्र. ५५/का.१४२६ दि. ०१/११/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संवर्गावरील लिपीक-टंकलेखक, अन्वेषक व सांख्यिकी सहायक 
यांना सेवेत कायम होण्याकरीता नियोजन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील अधिसूचनेनुसार सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व 
परिक्षा आयोजित करण्यात येते. सदर प्रशिक्षणासाठी नियुक्‍त व्याख्याते, प्राश्रिक व परिक्षक यांना संदर्भ क्र. २ येथील 
शासन निर्णयात नमूद दराप्रमाणे मानधन अदा करण्यात येते. सदर मानधनाच्या दरामध्ये सुधारणा करण्याचा तसेच 
सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचे काम पाहणारे प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व गट-ड चे कर्मचारी यांना 
मानधन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


नियोजन विभागाचा संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या संवर्गावरील लिपीक-टंकलेखक/ अन्वेषक व सांख्यिकी सहायक यांच्या सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व 
परिक्षा यांसाठी नियुक्त व्याख्याते, wae, परिक्षक, प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व गट-ड चे 
कर्मचारी यांच्या मानधनाचे सुधारीत दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत :- 


आओ) व्याख्याते, प्राश्रिक व परिक्षक :- 


अ.क्र. । पदनाम प्रशिक्षण / परिक्षा मानधनाचा 
दर (रुपये) 
| व्याख्याते | १लिपीक-टंकलेखक / अन्वेषक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण | रु. ४५०/-प्रतितास 
२) सांख्यिकी सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण रु. ४५०/-प्रतितास 
२ प्राश्चिक १)लिपीक-टंकलेखक / अन्वेषक सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा । रु. ८००/- प्रति प्रश्नपत्रिका अथवा 
२) सांख्यिकी सहायक सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक भागासाठी 
रु. ५००/- 
३ परिक्षक १) लिपीक-टंकलेखक / अन्वेषक सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा । रु. ३०/-प्रति उत्तरपत्रिका 
२) सांख्यिकी सहायक सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा 


शासन निर्णय क्रमांकः परिक्षा-२०२४/प्र.क्र.०१/का.१४२६ 


ब) प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, पर्यवेक्षक, समवेक्षक आणि गट-ड चे कर्मचारी :- 


अ.क्र पदनाम मानधनाचा दर (रुपये) 

a | प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी रु. ४००/- प्रति परिक्षा 

२ पर्यवेक्षक रु. ५००/- प्रति सत्र 

३ समवेक्षक रु. ४००/- प्रति सत्र 

४ गट-ड कर्मचारी रु. २००/- प्रति सत्र 

२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील लिपीक-टंकलेखक, अन्वेषक व सांख्यिकी सहायक 


यांच्या सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परिक्षा यांसाठी नियुक्‍त व्याख्याते, wir, परिक्षक, प्रशासकीय नियंत्रक 
अधिकारी, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व गट-ड चे कर्मचारी यांच्या मानधनाचे सुधारीत दर हे सदर शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू होतील. यावर होणारा खर्च “मागणी क्र.ओ-९, ३४५४ गणना सर्वेक्षण व 
सांख्यिकी, ०२ सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ११२ आर्थिक सल्ला व सांख्यिकी (०२) (०४) प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे 
(३४५४ ०११५) (अनिवार्य), २८ व्यावसायिक सेवा” या लेखाश्निर्षाखाली त्या-त्या वर्षी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. मुंबई नागरी सेवा नियम खंड-२ च्या परिशिष्ट १८-अ मध्ये मानधनाच्या सुधारीत दराची नोंद 
घेण्याबाबत वित्त विभागाने आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 
४. वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९२/व्यय-८, दिनांक ०२/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५१०१६५३०७३११६ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO 6106 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
PRAKASH Depa 


2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1 b58c7e3c653fb93b 
8569294 1b9d7, postalCod: 


400032, डॉस 
BA BA N RAO G H A DG E serialNumber=77E1EBA3AEC9A067541 0DB6FA1A6453877671893 


22F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2024.05.10 17:06:01 +05'30 


(प्र.ब.घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / लेखा कोष भवन, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (सेवा-६ /व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा. विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
९) निवड नस्ती (का.१४२६) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


